गोंदिया येथे १५० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय 
वैद्यकीय महाविद्यालय व ६५० खाटांचे 
रुग्णालय व अनुषांगिक इमारतीचे बांधकाम केंद्र 
शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपन्यांच्या 
माध्यमातून करणेबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : जीएमजी-२०१५/प्र.क्र.४८६/प्रशा-१ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, नवीन मंत्रालय, ९ वा मजला, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
दिनांक : १५ जुले, २०२१ 
वाचा: १. झासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ 
/१११५ / प्र.क्र ४२३ (ओ/प्रशा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
२. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ /9994/ 
प्र.क्र ४२३ (क )/प्रश्ा -१, दिनांक ०८.०२.२०१८ 
३. शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, क्रमांक-पीएमसी २०१७ /१११५ 
/ प्र.क्र ४२३ / प्रशा -१, दिनांक २४.१२.२०१८ 
४. शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २७.०४.२०२१ 


शासनाच्या समक्रमांकाच्या उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील दिनांक २७.०४.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये, विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, गोंदिया संस्थेसाठी १५० विद्यार्थी क्षमता, ६५० खाटांचे रुग्णालय व अनुषंगिक इमारती 
बांधकामाच्या रुपये ६८९,४६,८१,७१५ (रुपये सहाशे एकोणनव्वद कोटी, सेहेचाळीस लक्ष, 
एक्क्‍्याऐंशी हजार, सातशे पंधरा फक्त ) इतक्या किंमतीच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मान्यता प्रदान 
करण्यात आली आहे. 
२. सदर बांधकाम उपरोक्त संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व 
औषधी द्रव्ये विभाग, दिनांक ०८.०२.२०१८ व दिनांक २४.१२.२०१८ Helles तरतुदीनुसार केंद्र 
शासनाच्या सार्वजनिक उपक्रम कंपनीमार्फत टर्न की तत्वावर करुन घेण्याबाबत झासनाचे निर्देश 
आहेत. 


सदर बांधकामासाठी येणारा खर्च खाळील लेखाशिर्षात मंजूर होणाऱ्या निधीतून 
भागविण्यात येईल. 
मागणी क्रमांक एस-०४ 
४२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील भांडवली खर्च 
०३ वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ विषमचिकित्सा - राज्य योजनांतर्गत योजना 


शासन निर्णय क्रमांकःजीएमसी-२०१५/प्र.क्र.४८६/प्रश्ा-१ 


(00) (५३) शासकीय वैद्यकीय/दंत/आयुर्वेद महाविद्यालये व रुग्णालयांची विनिर्दिष्टीत कामे 
केंद्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सार्वजनिक उपक्रम असलेल्या कंपनीकडून वा 
तत्सम कंपनीकडून टर्न की तत्वावर करुन घेणेबाबत 
४२१० २६२५ 
५३-मोठी बांधकामे 


३. सदर झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास केंद्र शासनाच्या योजनेतंर्गत निधी प्राप्त होणार 
आहे. सदर बांधकामास उपरोक्त लेखाशिर्षासह शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक २७.०४.२०२१ 
मध्ये नमूद केंद्र राज्य हिस्सा लेखाशिर्षातूनही निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच या 
शासन निर्णयातील अटी व शर्ती कायम राहतील. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७१४१७०३२५४०१३ असा आहे. हा SSA 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash Babanrao Surwase 

[| a a S h DN: c=IN, 0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=80b7aac85d2bc48d92746fc668ed758 
a a Nn fa (0 d69aeddf95746d0042863b2a0ce7 1dcif, 
pseudonym=22F9E51BE81F4F3AE79C3DF8ES 
AQEFCCC3354857, 
serialNumber=6B 133E92365A7935768A9BFAO 
220E77FC95C2726F4A9EB86D8D0C7E623A2B 
976, 


SUIWASEC __ teenie 
(प्रकाश सुरवसे) 
BY सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१ 


) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

) महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 
) अपर मुख्य सचिव , नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


०८ 


o~ 


| 


£39) 


अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय , मुंबई 
प्रधान सचिव तथा विधी परामर्शी, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (वैद्यकीय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०)मा. राज्यमंत्री (वैद्यकीय शिक्षण )यांचे खाजगी सचिव 

११) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकःजीएमसी-२०१५/प्र.क्र.४८६/प्रश्ा-१ 


१३) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,गोंदिया 
१४ अधिष्ठाता,शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, गोंदिया 
१५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक १ , गोंदिया 
) 
) 


१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया 
१७) निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ३पैकी३ 


